राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरण. 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनपीआर-०६१७/प्र.क्र.४६५/विदेशी-१ 
नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- ०३ नोव्हेंबर, २०१७. 


प्रस्तावना :- 


नागरिकत्त्व अधिनियम, १९५५ व नागरिकत्त्व नियम, २००३ च्या नियम ३ मधील उपनियम ४ अनुसार 


NPR बुकलेट्स मध्ये नोंदविण्यात आलेली माहिती संगणक प्रणालीमध्ये भरण्याचे काम (Data Entry) सन 


२०१६-१७ या आर्थिक वर्षात खाजगी संस्था/एजन्सी यांच्याकडून करुन घेण्यात आलेले आहे. सदर 


कामाकरिता गत वर्षात रु. १३१७.३९ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. चाळू आर्थिक वर्षात 


मंजूर झालेली रु. १९८६.५७ लक्ष इतकी पूरक मागणीची रक्‍कम उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात NPR बुकलेट्स मध्ये नोंदविण्यात आलेली माहिती संगणक 


प्रणालीमध्ये भरण्याचे काम (Data Entry) खाजगी एजन्सीजकडून करुन घेण्यात आले असून सदर 


कामाच्या पर्यवेक्षणाचे काम पर्यवेक्षकांनी पार पाडलेले आहे. केंद्र शासनाकडून चाळू आर्थिक वर्षात रु. 


१७००.०० लक्ष इतका निधी प्राप्त झाला आहे. या कामाची stared: रक्‍कम गेल्या आर्थिक वर्षात अदा 


करण्यात आली आहे या एजन्सीजना तसेच कामाचे पर्यवेक्षणाकरिता पर्यवेक्षकांना अदा करावयाची 


मानधनाची ठशिलूक रक्‍कम रु. १७.०० कोटीपैकी ज्या जिल्ह्यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे अशा 


२९ जिल्ह्यांना रु. १५,८४,३१,०००/- (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी चौर्‍्याऐंशी लक्ष एकतीस हजार फक्त) सोबत 


जोडलेल्या AA नमुद केल्यानुसार वितरीत करण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.- बी-१, २०७०, इतर प्रशासनिक सेवा, (००) ११८ नागरिकत्त्व 


अधिनियमांची अंमलबजावणी (००) (०२) राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करणे (२०७० ०९०६) 


(योजनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षामध्ये मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. डाटा एन्ट्रीचे काम परिपूर्ण झाल्याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी खातरजमा करुन तदृनंतर निधी काम 


केलेल्या संस्था/एजन्सीजना वितरीत करण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः एनपीआर-०६१७/प्र.क्र.४६५/विदेशी-१ 


४. हा निधी वितरीत करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रक 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांनी त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांना आहरण व संवितरण 


अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करावे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे (805) अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली 


व्यवस्था उपलब्ध नसल्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा निधी अवर सचिव, रोखशाखा यांना सोबत 


जोडलेल्या प्रपत्रातील अनुक्रमांक २२ अन्वये वितरीत करण्यात येत आहे. अवर सचिव, रोखशाखा यांना 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचा निधी वितरणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत 


आहे. त्यांनी बृहन्मुंबई पालिकेला सदरचा निधी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुंबई मुख्य शाखा खाते क्र. 


१०९९६६८७७२१, आय एफ सी कोड क्र. 58॥९००००३० (Health Department) निधी संकेतांक १२, लेखा 


संकेतांक ६१००००४२७ (६ सिरीज) ३५०८००४२७ (३ सिरीज). कार्य संकेतांक ००९००००००० वेंडर कोड 


NPR Vend या तपशिलानुसार धनादेशाद्वारे वितरीत करावा. 


५. प्रस्तुत प्रकरणी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या अटींचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 
६. हा झासन निर्णय वित्त विभागाची परिपत्रके क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दि. १८/४/२०१७ 


तसेच क्र. पूरक-२०१७/प्र.क्र.१२९/अर्थ-३, दि. १८/८/२०१७ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१७११०३१२१९०४८४२९ असा आहे. हा झासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amar Chandrakant Zaware 
A mM a r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, postalCode=400032, 
C h d k st=Maharashtra, 
1 a n la a nt 2.5.4.20=d3427£3930c96a4cf6 1d24037072304el1a 
84a67a288fb5e841e95fc711f58a5e, cn=Amar 
Zawa re Chandrakant Zaware 
Date: 2017.11.06 16:09:39 +05'30' 


(SAR चं. झावरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. (प्रत्येकी ३ प्रती) 

२) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. (प्रत्येकी ३ प्रती) 

३) जिल्हाधिकारी, धुळे, जळगांव, अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, 
गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोळी, परभणी, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, मुंबई, 
रायगड, अहमदनगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, सातारा, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर, सांगळी, पालघर. 

४) अतिरिक्त आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

५) उपसचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) अवर सचिव, रोखशाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एनपीआर-०६१७/प्र.क्र.४६५/विदेशी-१ 


७) वरिष्ठ स्वीय सहायक, अ.मु.स. (गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, पाचवा मजला, नविन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११)जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे, जळगांव, अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, 
गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोळी, परभणी, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, 
मुंबई, रायगड, अहमदनगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, सातारा, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर, सांगली, 
पालघर. 

१२) वित्त विभाग (व्यय-७/४, अर्थ-३/११) मंत्रालय, मुंबई. 

१३) निवडनस्ती (विदेशी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः एनपीआर-०६१७/प्र.क्र.४६५/विदेशी-१ 


शासन निर्णय क्र.- एनपीआर-०६१७/प्र.क्र.४६५/विदेशी-१, 
दि. ०३ नोव्हेंबर, २०१७ चे सहपत्र 


अ.क्र. | जिल्हा १३ कार्यालयीन खर्च १ वेतन 

[ae] धुळे २८9७००० शिका 
जळगाव १०२९७००० | 
अकोला १२००००० ५२०००० 
वाशिम ९९०००० 10 

५ | अमरावती ५५०००० 32000 
& वर्धा ६००००० | 
9 नागपूर ७०५५००० PO 
भंडारा १२००००० | 
गोंदिया १६००००० 10| 

| ao | गडचिरोली १७००००० | 
a | चंद्रपूर २५००००० pO 
१२ | यवतमाळ ६३८९००० | 
१३ | नांदेड २८५०००० Fl 
१४ हिंगोली १५००००० | 
१५ । परभणी १२२२००० PO 
१६ जालना ५२००००० FO 
१७ । औरंगाबाद ३०६५००० P| 
१८ । नाशिक ६१२०००० FO 
98 मुंबई ५१०००००० २५४००० 
२० | रायगड 3239400 १०५०० 
२१ अहमदनगर ८१४७००० | 
२२ | बीड ३३३०००० fF 
23 लातूर २४३८००० pO 
20 | उस्मानाबाद ९०४००० |. 
24 । सातारा ९४४०००० २०००० 
२६ सिंधुदूर्ग १०००००० PO 
२७ | कोल्हापूर ७४९५००० १००००० 
२८ | सांगली ६९५६५०० ३९१००० 
२९ । पालघर ५०५९५०० ५८७००० 
एकूण १५६५१६५०० १९१४५०० 

Amar DAL con, e-covermment Ofaaharsshva, 


ou=Home Department, postalCode=400032, 


t=Maharashtra, 
G h a ही d ra ka nt Se eee en re 


Zaware 


1a84a67a288fb5e841e95fc711f58a5e, cn=Amar 
Chandrakant Zaware 
Date: 2017.11.06 16:10:51 +05'30' 


(अमर चं. झावरे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


